राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे 
तातडीने निकाली काढण्यासाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या १४ विशेष न्यायालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विठोन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :-११ मार्च, २०२० 


पहा- १) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.विठोन्या १३१३/प्र.क्र.६९/नऊ, 
दि.१७.०१.२०१४ 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी, यांचे पत्र जा.क्र./”आस्था/ब ४/ १०११/ 
२०२०, दि.१८.०१.२०२० 
3) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा, यांचे पत्र क्र. ६१(ऐ/२२९/१९५९, भाग-८, 
दि.२०.०१.२०२० 
४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नांदेड यांचे पत्र जा.क्र./ब-४(१०/६३९/२०२०, 
दि.२१.०१.२०२०. 
५) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीझा, धुळे यांचे पत्र जा.क्र.२४० सन 2020, 
दि. १०.०१.२०२० 
६) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचे पत्र जा.क्र./ आस्था/ ३२/ ७३८/ 
२०२०, दि. २३.०१.२०२० 
७) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर यांचे पत्र क्र. जा.क्र. आस्था/ब-४/ ०४/ 
२०२०, दि.०२.०१.२०२० 
८) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली यांचे पत्र क्र. जा.क्र.9८२/२०२०, 
दि.२०.०१.२०२० 
९) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा यांचे पत्र जा.क्र.बी. एडीएम/१५/१२५/ 
२०२०, दि. ०३.०१.२०२० 
१०) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर यांचे पत्र जा.क्र./प्रशासन/६२९५/२०१९, 
दि. १९.१२.२०१९ 
११) प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र.काव्यवि/(प्रशा)/३९९, 
दि. १७.०१.२०२० 
१२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना यांचे पत्र जा.क्र./आस्था/९५२३/२०१९, 
दि.१७.१२.२०१९. 
१३) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. विशोन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ, 
दि. २३.०९.२०१९. 
१४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.१२.०२.२०२०. 
प्रस्तावना : 


राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात 
संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार १४ विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विठोन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 


विशेष न्यायालयातील एकूण ९९ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. १३ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर ९९ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ 
मिळणेबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत. संदर्भ क्र.१४ येथील वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार १४ विशेष न्यायालयातील एकूण ९९ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय: 


महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, 
बृहन्मुंबई, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, 
सातारा, सोलापूर व वर्धा या १४ जिल्ह्यातील विशेष न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ९९ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई येथीळ विशेष न्यायालयाकरीता ८ पदे 
खालीलप्रमाणे आहेत. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
(9 न्यायालयासाठी) 

a न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय 1 आ. 
२ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) a ee 
3 अधिक्षक/शिरस्तेदार काशा 
४ दुभाषी 1१ 
५ लिपिक-टंकलेखक २ 
६ हवालदार Po 
9 शिपाई a a 

एकूण पदे ८ 


३. वरील प्रस्तावाअंतर्गत येणारा खर्च "जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत) १०५- दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (०१) (०१) मुंबई हहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (०१) सांकेतांक क्रमांक (२०१४ ०१६३)" या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. तसेच भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, 
सातारा, सोलापूर व वर्धा या १३ जिल्हयातील विशेष न्यायालयांकरिता प्रत्येकी ७ पदे पुढीलप्रमाणे 
आहेत. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या पदसंख्या 

(१ न्यायालयासाठी) (१३ न्यायालयासाठी) 
बी, जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा a | १३ 
२ ळलघुळेखक (उच्च श्रेणी) बिळे जगा १३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः विठोन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 


३ अधिक्षक/शिरस्तेदार १ १३ 
४ वरिष्ठ लिपिक 1१ | १३ 
षु कनिष्ठ लिपिक 1१ १३ 
६ हवालदार 1१ | १३ 
9 शिपाई 1१ | १३ 

एकूण पदे ७ ९१ 


५. वरील प्रस्तावा अंतर्गत येणारा खर्च " जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत) १०५- दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (०२) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांकेतांक क्रमांक (२०१४ ०१७२)" या शिर्षाखाली सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२० द्वारे 
प्रहाासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००३१२१६१७१२२०१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by Uday Balkrishna Shukl 


५ 
DN: c=IN, ०-७ Mah ht ‘Law and 
ay alKIriS hna Judiciary Department, postalCode 400032, st-Maharashtra 
5.4.20=25569b2f94f1 c4543dd14cfd7554a74f343a754d96291a 
'76706a1 68af42cab3, 


Shukla cea याड 
(उ. बा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति :- 
०१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
०२. प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई, 
०३. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, 
नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा, 
०४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, 
उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा, 
०५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
०६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
०७. महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
०८. महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
०९. विधीव न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


